अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना अंतर्गत विशेष 
शिक्षक/परिचर यांच्या समायोजनामध्ये झालेल्या 
गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी fears चौकशी 
पथकाची (SIT) स्थापना करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीएफ़-१०१८/प्र.क्र.9६/टिएनटी-५ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०५ जुलै, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक : पीआरई-२००९/प्र.क्र. ३०१/प्राशि-१, 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१० 
२. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक : एसटीएफ़-१०१८/प्र.क्र.9६/टिएनटी-५, 
दिनांक २१ मे, २०१८ 
३. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक : आशिका/अएशियो/चौकशी/२०१८/३२२२, 
दिनांक २८ मे, २०१९. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या विशेष 
शिक्षक/परिचर यांचे समायोजन प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झाली आहे किंवा कसे याची सखोल चौकशी 
करण्यासाठी दिनांक २१.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विशोष चौकशी पथकाची स्थापना 
करण्यात आली आहे. सदर चौकशी पथकाने आपला अहवाल ६० दिवसांच्या आत मा. मुख्य सचिव यांना 
सादर करावयाचा होता. तथापि, सदरचा अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ मिळणेबाबत आयुक्‍त 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, विशोष चौकशी पथक यांनी संदर्भाधीन दिनांक २८.०५.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये विनंती केळी होती. त्यास अनुसरुन विशोष चौकशी पथकास अहवाल सादर करण्याकरिता 
मुदतवाढ देण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दिनांक २१.०५.२०१८ अन्वये गठीत विशोष चौकशी पथकास आपला अहवाल 
मा. मुख्य सचिव यांना सादर करण्यासाठी दिनांक ३१.०७.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीएफ़-१०१८/प्र.क्र.9६/टिएनटी-५ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०५१७२४५३३४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anand Narayanrao Bhondve 
A n a n d N a raya n fa 0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a1 1586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61da28a62 
B h O n ve 264d92646e4dc3827d4d, cn=Anand Narayanrao Bhondve 
Date: 2019.07.06 16:10:11 +05'30' 


(आ. ना. भोंडवे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


(>. 


o~ 


पु 


-८४) 


सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, बांधकाम भवन, फ़ोर्ट, मुंबई 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
९) श्री. विशाल सोलंकी, अध्यक्ष, विशोष चौकशी पथक 
१०)श्री. जय जाधव, सदस्य, fears चौकशी पथक 
११) श्री. गिरीश भालेराव, सदस्य, विशोष चौकशी पथक 
१२) श्री. श्रीधर शिंत्रे, सदस्य सचिव, fasts चौकशी पथक 
१३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक)/(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


nN S&S 


१४)सर्व पोलीस महानिरिक्षक 

quad विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१६) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) 
१७) निवड नस्ती (टिएनटी-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


